प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत डावी कडवी 
विचारसरणी प्रभावित क्षेत्रासाठी रस्ते जोडणी 
प्रकल्प Road Connectivity Project on Left 
Wing Extremism Affected Area (RCPLWEA) 
या योजनेअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
रस्ते व पुलांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी नवीन 
लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२३/प्र.क्र.७५/बांधकाम-१ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 ASST पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः 
ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि./यू.ओ.आर-११/२०२३-२४/२०१,दिनांक २५.५.२०२३. 


प्रस्तावना : - 

केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर डावी कडवी विचारसरणी 
प्रभावग्रस्त भागातील रस्ते जोडण्याबाबत कार्यक्रम - Road Connectivity Project on Left Wing 
Extremism Affected Area (RCPLWEA) या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रस्ते व 
पुलांच्या कामांच्या दोष दायित्व काळावधी (०-५ वर्षे) व तद्‌नंतर देखभाल दुरूस्ती कालावधी (५-१० 
वर्षे) करिता रस्ते व पुलांच्या दुरूस्तीसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरीता नवीन Seay निर्माण 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर डावी कडवी विचारसरणी प्रभावग्रस्त भागातील 


रस्ते जोडण्याबाबत कार्यक्रम - Road Connectivity Project on Left Wing Extremism affected 
Area (RCPLWEA) या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांच्या दोष 
दायित्व कालावधी (०-५ वर्षे) व Tada देखभाल दुरूस्ती कालावधी पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष निर्माण 


करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२२ /प्र.क्र.७५ /बांधकाम-१ 


मराठीत लेखाशीर्ष इंग्रजीत लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. एल-०३ Demand No L-03 
3048 APT A qa 3054 Roads and Bridges 
०४ जिल्हा व इतर मार्ग 04 District and Other Roads 
२३३८ प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 338 - Pradhan Mantri Gram Sadak 
Yojana 
(00) (00) 
(00) (02) डावी कडवी विचारसरणी प्रभावित (00) (02) Maintenance of Roads 
क्षेत्रातील रस्त्यांचे परिरक्षण (अनिवार्य) in left Wing Extremism affected Area 
(Committed) (State Share 190%) 
२७ लहान बांधकामे 27 Minor works 
सी.आर.सी. ३०५४ २९३८ CRC 30542938 
०२. सदरचा झासन निर्णय हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या उक्त वाचा मधील 


अनुक्रमांक २ येथील पत्र तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ३५९/व्यय-१५, दिनांक ५.७.२०२३ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७"//.शीक्षीवा890[॥8.90/ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२७१५५४५४२७२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.09.27 16:33:34 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 
मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि.व पं.रा.),यांचे स्वीय सहाय्यक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासयो-२०२३ /प्र.क्र.७५ /बांधकाम-१ 


qo, 


११: 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
नर. 
20, 
24. 
22. 


२३. 


२४. 


सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

सचिव (मुमंग्रासयो.),यांचे स्वीय सहाय्यक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

उप सचिव (आस्थापना/अर्थसंकल्प/रोख शाखा ), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (बांधकाम-१ व ४), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

राज्य गुणवत्ता समन्वयक (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व विभाग). 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ गडचिरोली/आळलापल्ली/ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग क्र.१, चंद्रपुर . 

कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व जिल्हे). 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (सवी. 

वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क,), मंत्रालय,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (आस्थापना/रोख शाखा/वित्त-१/बांधकाम-२/बांधकाम-४), ग्राम विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (बांधकाम-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


